डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेतंर्गत 
अनुदान वितरण. सन २०१७-१८ 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

तारीख: ३१ मार्च, २०१८ 
वाचा : 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दि.११.१०.२०१३ 
शासन निर्णय क्रमांक: अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६, दिनांक १६ मार्च, २०१८ 
शासन निर्णय क्रमांक: अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६, दिनांक २७ मार्च, २०१८ 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड यांचे पत्र क्र.२०१८/संकीर्ण/अल्पसंख्यांक मदरसा प्रस्ताव/ 
२०१७-१८, दि. २८.०३.२०१८ 


९७ ८८2 2 2 


oC 


प्रस्तावना - 

मदरझांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात 
आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दु या 
विषयांचे शिक्षण देणे, मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इ. ९ वी, १० वी, ११वी व १२ वी तील तसेच 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देणे, परिणामी विदयार्थ्यांच्या शैक्षणिक 
गुणवत्तेमध्ये वाढ होऊन त्यांची रोजगार क्षमता वाढून आर्थिक दर्जा सुधारण्यास मदत होईल यादृष्टिने 
ARAM आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी अनुदान देणे व शिक्षकांना मानधनासाठी 
अनुदान देण्याची डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यास शासन निर्णय क्रमांक : अविवि 
§ २०१०/ प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दि. ११ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी 
होणारा खर्च, २२३५ मुख्य SERN, १- मागणी क्रमांक झेडई “सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (३१) राज्य योजनांतर्गत योजना, राज्यातील नोंदणीकृत मदरसांना 
पायाभूत सुविधा आणि विषय शिक्षकांच्या वेतनाकरिता सहायक अनुदान (२२३५बी२२७) ३१ सहायक अनुदान” या 
लेखाशिर्षाखाली करण्यात येतो. सदर लेखाशीर्षाखाली सन २०१७-१८ करीता ०८.०० कोटी इतकी तरतूद 
मंजूर करण्यात आली आहे. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक-अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक ६ 
फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये आर्थिक वर्षाच्या अखेर पर्यंत खर्चासाठी योजनातर्गत अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षीक 
तरतुदीच्या ८०% म्हणजे रू. ६.४० कोटी इतका निधी उपलब्ध आहे. सदर योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ या 
आर्थिक वर्षात शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १६ मार्च, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू. 
३,९०,८४,५३८/- शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २७ मार्च, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू. 
६१,१०,०००/- व दिनांक २८.३.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू. ६८,४२,०००/- इतके अनुदान वितरीत 
केल्यानंतर रू. १,१९,६३,४६२/- इतकी तरतूद शिल्लक असून त्यातून काही मदरसांना अनुदान वाटप करण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय:- 
१. राज्यातील नोंदणीकृत मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी डॉ.झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण 
योजना दि.११.१०.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत 
पात्र मदरसांची शासनास अनुदानासाठी शिफारस करण्यासाठी संबंधीत जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात करण्यात आली आहे. सन २०१७-१८ या वर्षाकरीता जिल्हाधिकार्‍यांनी 
त्यांच्या अधिकारात अनुदानासाठी पात्र ठरविलेल्या मदरसांची संख्या आणि त्यांना त्यासाठी आवश्‍यक 
असलेल्या अनुदानाची आव्यकता यांचा जिल्हानिहाय तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 


जिल्हानिहाय मदरझांची संख्या व अनुदान . 


अ.क्र जिल्हा मदरसा संख्या मंजूर करण्यात येत असलेले अनुदान (रुपये) 
(१) (२) (३) (8) 
ae | बीड |. _- १ | १५,२०,००० 
एकुण |” ७ - || 94,20,000 


२. उपरोक्तप्रमाणे मंजूर मदरशांची नांवे व त्यांस मंजूर अनुदान यांचा तप्ञील दर्शविणारे सहपत्र या 
शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आले आहे. त्यानुसार एकूण ०४ मदरशांना एकूण रु. १५,२०,०००/- (रुपये पंधरा 
लाख वीस हजार फक्त ) इतके अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रात 
दर्शविण्यात आलेल्या जिल्हयांच्या समोर नमूद करण्यात आलेले अनुदान संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे 
सूपूर्द करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांनी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या निधीच्या मर्यादेत 
अनुदानाचे अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून (BDS) आहरण व संवितरण करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी 
देण्यात येत आहे. याकरिता संबंधित जिल्हाधिकारी, हे नियंत्रक अधिकारी अणि आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून काम पाहतील. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अथवा या कामासाठी त्यांनी प्राधिकृत केलेले त्याच्या 
कार्यालयातील अधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या सहपत्रा प्रमाणे शासन स्तरावर मान्य करण्यात आलेली 
रक्‍कम संबंधित मदरशांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यामध्ये ई.सी.एस. द्वारे जमा करावी, उर्वरित रक्‍कम 
शासकीय कोषागारात जमा करावी. 

३. या योजनेंतर्गत मदरझांना चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, 
त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित मदरशांनी निधी खर्ची टाकावा. 

४. AGRA अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित मदरशांनी अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यापासून 
तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व त्यानंतर अनुदानाच्या 
विनियोगाचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक 
आहे. सर्व संबंधित मदरझांकडून प्राप्त झालेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी 
शासनास तसेच महालेखापाल कार्यालयास सादर करावा. जिल्हाधिकारी यांनी नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.एयुडी-१०८२/सीआर-९०/८४/कोष-५, दि.२४ सप्टेंबर, १९८६ नुसार सदर 
निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ घाळून त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

द. या योजनेंतर्गत उद्भवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे 
अध्यक्षतेखालील शासन निर्णय दि.११.१०.२०१३ मध्ये नमूद उच्चस्तरीय निवड समितीस प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. 

६. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र.झेड ई-१, प्रधान लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२, समाजकल्याण २००, इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (३१) राज्यातील नोंदणीकृत मदरसांना 
पायाभूत सुविधा आणि विषय शिक्षकांच्या वेतनाकरिता सहायक अनुदान (२२३५ बी २२७ 39 सहायक अनुदान” 
या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१७-१८ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

७. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र- 

१०.०८/प्र.क्र.9०/२००८/विनियम दि.१५.०५.२००९, अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत/विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. या निधी वितरणासाठी शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं- 

२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८.४.२०१७ मधील अटींची पूर्तता होत आहे. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग 
क्रमांक-अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये या योजनेकरीता रू. ६.४० कोटी ( 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 


रू. सहा कोटी चाळीस लक्ष) निधी दिनांक मार्च, २०१८ पर्यंत खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. या तरतुदीतून चालू 
आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११६२५३५३३१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Samir Ramesh ot ah eerie ah ateha, sli 


‘elopment, postalCode=400032, st=Mah. 
2.5.4.20=ba9951375d8539e02179fc093b36c7c7d7a866h« 


Salunkhe ह pill 
(समीर साळुंखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 
५. मा. विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
७. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सह सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
99. महालेखापा १/२ (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 
१३. जिल्हाधिकारी, अमरावती, बीड 
१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड. 
१५. जिल्हा नियोजन अधिकारी, बीड. 
१६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड. 
१७. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. कक्ष अधिकारी, का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९. सर्व संबंधित मदरसा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 
२०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 


Sl. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१७-१८ 


अ.क्र मदरसांचे नावे वितरीत करावयाचे अनुदान एकूण | विदयार्थी 
पायाभूत | ग्रंथालळ | शिक्षकांचे wl 
सुविधा _य मानधन 
गाबाद विभाग, जिल्हा- बीड. 
णि बतन बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, अंबाजोगाई, जि. | २००००० ५०००० | १४०००० ३९०००० ८० 
बीड द्वारे संचालित फातेमा बाबुल इल्म मदरसा, 
साकुड, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड 
२. बतन बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, अंबाजोगाई, जि. | २००००० ५०००० | २००००० ४५०००० १०२ 
बीड द्वारे संचालित जामिये सोफिया तिलावतुत 
तय्यबात, पेन्हानपुरा, अंबाजोगाई, ता. अंबाजोगाई, 
जि. बीड 
३. अंजुमन शाबाबुल YASH एज्युकेशन अँण्ड | २००००० हिं १४०००० ३४०००० ८९ 
वेलफेअर सोसायटी, परळी वै जि.बीड पेठ मोहल्ला 
परळी वै व्दारे संचालित मदरसा अलजामीय अल 
राशीदा मलकापुर रोड परळी वै. जि. बीड 
४. मोहमदीया एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, | २००००० a १४०००० ३४०००० _। ७० 
माजलगांव, जि. बीड द्वारे संचालित दारूल उलुम 
मोहमदीय , नवीन मोढा शेजारी, गेवराई रोड, 
माजलगांव, जि. बीड 
एकूण रूपये ८००००० १००००० ६२०००० १५,२०,००० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


